RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४० , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ एप्रिल २०२१ 


सूचना 


क्रमांक टिपीबी -४३२० / १२० / प्र.क्र .७ ९ / २०२० / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना 
क्र.टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत 
आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून 
उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे 
शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . आणि 
ज्याअर्थी , त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक 
व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी -१ ते 
ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली मधील काही 
तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( २१ ) मध्ये महापालिका मंडई / सार्वजनिक सुविधांचा बृहन्मुंबई महानगरपालिका / शासनाने 
विकास / पुनर्विकास करण्यासंबंधी तरतूद 

आहे 
आणि ज्याअर्थी , विनियम ३३ ( २१ ) ( अ ) नुसार महापालिका मंडईचा पुनर्विकास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेच करण्याची तरतूद 

आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी दिनांक १७ जून २०२० रोजीचे शासनास सादर केलेल्या पत्राद्वारे कळविले आहे 
की , बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली , १ ९९ १ मध्ये महापालिका मंडईचा विकास / पुनर्विकास महापालिका मंडईचे परवानाधारकांचे असोसिएशनने 
नेमलेल्या विकासकामार्फत करण्याची तरतूद होती व सदर तरतुदी अंमलात असताना त्यामधील तरतूदीनुसार महापालिका मंडईच्या पुनर्विकासास 


3 


3B 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 
तेव्हाचे तरतुदीनुसार परवानग्या देण्यात आल्या असन त्यानुसार त्यांचेमार्फत विकास करण्यात येत आहे . तथापि , उक्त नियमावलीमध्ये 
परवानाधारकांनी नेमलेल्या विकासकामार्फत पुनर्विकास करण्याची तरतूद नसल्याने सदर प्रकल्प बंद पडले आहेत आणि त्यामुळे अशा महापालिका 
मंडईचे परवानाधारकांचे असोसिएशनने नेमलेल्या विकासकामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या महापालिका मंडईचे 
पुनर्विकासाचे प्रस्तावांचे अनुषंगाने उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( २१ ) मध्ये नव्याने उपखंड ( सी ) चा अंतर्भाव करून स्वतंत्र तरतूद अंतर्भूत 
करण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता सोबतचे परिशिष्टामध्ये विशेष करून नमूद केल्याप्रमाणे उक्त 
नियमावलीच्या विनियम ३३ ( २१ ) मध्ये सार्वजनिक हितास्तव सत्वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शासन नगर विकास विभागाची खात्री 
झाली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करणेत आलेला आहे . ) ; 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे ; 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक , नगर रचना . बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , 
ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उपसंचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई 
यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल 


3 . 


तसेच शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ ( १ ) अन्वये निर्देश देत आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १ कक ) 
चे खंड ( ग ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपर्यंत प्रस्तावित फेरबदल लगोलग अंमलात येईल . 


उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट 


शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्र . टिपीबी -४३२० / प्र . क्र . १६३ / २०२० / नवि -११ , दिनांक १ एप्रिल , २०२१ सोबत 
वाचावयाचे परिशिष्ट . 


Proposed modification to Regulation 33 ( 21 ) of the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 . : 


Insert new sub Regulation ( C ) in Regulation 33 ( 21 ) of DCPR - 2034 as below : 

( C ) For ongoing proposals of redevelopment of Municipal Markets undertaken by 
the Developers appointed by Association of Municipal market licensees : 

( i ) Ongoing proposals of redevelopment of Municipal Markets undertaken by the 
Developers appointed by Association of Municipal market licensees , where LOI / Annexure - II 
were issued and further permissions were issued as per the earlier market redevelopment 
policy and for the proposals issued with Annexure II / LOI prior to DCPR 2034 coming into 
force will be allowed to be developed by the Developers appointed by the Association of 
Licensees . . 


( ii ) Each existing licensed vendor shall be rehabilitated with minimum existing carpet 
area certified by Market Dept. of MCGM . BUA as per Zonal ( basics ) FSI or BUA required for 
accommodation / rehabilitation of existing licensed vendors certified by the Market Dept. of 
MCGM whichever is more , shall be exclusively developed for Market purpose and the balance 
potential may be utilised for the users permissible in the respective zones . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


ദ 


३ 


( iii ) The permissible FSI shall be as specified below : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Minimum Road width 

( 2 ) 


Maximum permissible FSI 

( 3 ) 


1 


12 m 


3 


2 


18 m 


4 


3 


27 m 


5 


On the plot area excluding area to be handed over to MCGM / Appropriate Authority in 
lieu of Reservation / Existing amenity in the DP / proposed DP roads / prescribed RL under 
MMC Act . 


( iv ) Separate access for the Market area and other development shall be provided . 

( v ) ( a ) The incentive FSI & sharing of remaining BUA between MCGM & private entity / 
Developers appointed by the Association of Municipal Licensees to the extent of FSI certified 
in IOD / LOI / Annexure II shall be as follows : 


Location 


Rehab Component 


Balance sharing 


Incentive 
Component 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 : 0.6 ( MCGM : 
Private entity / 
Developer ) 


Island City ( a ) FSI = 1.33 or FSI required for actual 60 % of rehab 
rehab . 

area 
( b ) Actual area of the common toilets / 

amenities provided . 
( c ) 50 % of actual area of common 

passages provided 
Suburbs ( a ) FSI = 1.00 or FSI required for actual 100 % of Rehab 
rehab . 

Area 
( b ) Actual area of the common toilets / 

amenities provided . 
( c ) 50 % of actual area of common passage 

provided . 


1 : 1 ( MCGM Private 
entity / Developer ) 


( b ) The balance FSI over and above table mentioned in para ( c ) ( v ) ( a ) above upto Maximum 
permissible FSI mentioned in para ( iii ) above can be shared between MCGM & developers 
appointed by association of licensees of the Municipal markets based on basic ratio as per the 
below mentioned table . Thus , the balance FSI upto Maximum permissible FSI mentioned in ( iii ) 
above may be shared as below : 


Basic Ratio ( LR / RC ) * 


Sharing of Balance FSI 


MCGM Share 


Promoter / Developer 

Share 


Above 6.00 


35 % 


65 % 


40 % 


60 % 


Above 4.00 and upto 
6.00 


upto 4.00 


50 % 


50 % 


* LR - Land Rate of plot as per ASR and RC - Rate of construction as per ASR on the date of 
approval of plans . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


४ 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

Note.— The above proposed sharing ratio is considering present market recession and 
shall be valid for 3 years from the date of issue of IOD . If the construction of Rehab + M.C.G.M'S 
component is not completed by the Association / Developer and part OC of the same is not 
submitted within the period of 3 years from date of CC or CC of that phase , then the revised 
policy shall be formulated . However if there is major hardship then Municipal Commissioner 
may take appropriate decision on case to case basis . 

( vi ) The existing licensees are required to be accommodated on ground floor & upto 2nd 
floors . As such , the MCGM share of BUA is invariably located on the upper floors where the 
MCGM is expected to utilise the same for rehabilitation of commercial PAPs from some 
other locations . However , at the option of Developer / Project proponents part or entire 
share of MCGM builtup area may be allowed to use on payment of compensation as per the 
policy of MCGM and will be considered as sale component for free sale in open market . 

( vii ) The relaxation in building and other requirements for the rehabilitation component 
as per clause 8 of regulation 33 ( 7 ) of DCPR 2034 shall be applicable to the redevelopment of 
Municipal markets by the developers appointed by association of licensees . 

( viii ) The fungible compensatory area as per regulation 31 ( 3 ) of DCPR 2034 shall be 
allowed . The fungible compensatory area for rehabilitation component ( licensee area , MCGM 
share if handed over to the MCGM ) shall be allowed without charging premium . The free 
fungible compensatory area shall not be used as a part of sale component . The fungible 
compensatory area for Developer's sale component shall be by charging premium . 

( ix ) All the statutory requirements of MCGM including sanction of Improvements 
Committee / Corporation for the proposal as per policy of MCGM shall be compiled with . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st April 2021 . 


Notice 


No. TPB - 4320 / 120 / C.R.79 / 2020 / UD - 11.- Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation " ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said 
Act , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR 118 / 2017 / DP / UD - II , dated 
8th May 2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the Draft 
Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) with 
modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial 
modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , 
Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 as per which the said 
Regulations have came into force from 1st September 2018 . 

And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even 
number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in Government Gazette 
dated the 30th June , 2018 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 ) to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the said Regulations ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation ; 

And whereas , Regulation 33 ( 21 ) of the said Regulations stipulate about “ Development and 
Redevelopment of Municipal Market / Public Amenities by MCGM / Government ; 

And whereas , as per Regulation 33 ( 21 ) ( A ) , Municipal Market can be Redevelopment by the 
MCGM itself . 

And whereas , the Commissioner , Municipal Corporation of Greater Mumbai vide his letter 
dated 17th June 2020 has inform the Government that there are various Redevelopment projects 
of Municipal Markets already approved as per then provisions of Development Control Regulation , 
1991 wherein the Redevelopment are allowed as per then policies where developers appointed 
by the Associations of licensees of the Municipal Markets are executing this projects . However , as 
there is no inbuilt provision in the said Regulations to allowed the redevelopment by the developer 
appointed by the licensees , these projects are at stand still and thereby requested the Government 
to incorporate separate provision by inserting new sub Regulation ( C ) in Regulation 33 ( 21 ) of the 
said Regulations , so as to deal with such ongoing proposals of redevelopment of Municipal Markets 
undertaken by the Developers appointed by Association of Municipal market licensees ; 

And whereas , considering the request of the said Corporation , the Government in Urban 
Development Department is of the opinion that in the public interest it is expedient to modify the 
Regulations 33 ( 21 ) of the said Regulations , as specifically described in the Schedule attached 
herewith ; ( hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling 
it in this behalf , Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from 
any persons with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) of sub - section ( 1AA ) 
of Section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby ; 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of 
the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded , before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette , to the Deputy Director of Town Planning . , Greater Mumbai , having his office at ENSA 
Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or 
suggestions , which may be received by the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai 
within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub - section ( 1AA ) of 
Section 37 of the said Act . 

And further , the Government hereby issues directives under Section 154 ( 1 ) of the said Act 
that , pending sanction to the proposed modification under clause ( c ) of sub - section ( 1AA ) of Section 
37 of the said Act by the Government , the proposed modification shall come into force forthwith . 

This Notice under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act shall also be available on the 
Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


SCHEDULE 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No. TPB 
4320 / 120 / C.R.79 / 2020 / UD - 11 , dated 1st April , 2021 . 


Proposed modification to Regulation 33 ( 21 ) of the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 . : 


Insert new sub Regulation ( C ) in Regulation 33 ( 21 ) of DCPR - 2034 as below : 


( C ) For ongoing proposals of redevelopment of Municipal Markets undertaken by 
the Developers appointed by Association of Municipal market licensees : 

( i ) Ongoing proposals of redevelopment of Municipal Markets undertaken by the 
Developers appointed by Association of Municipal market licensees , where LOI / Annexure - II 
were issued and further permissions were issued as per the earlier market redevelopment 
policy and for the proposals issued with Annexure II / LOI prior to DCPR 2034 coming into 
force will be allowed to be developed by the Developers appointed by the Association of 
Licensees . 


( ii ) Each existing licensed vendor shall be rehabilitated with minimum existing carpet 
area certified by Market Dept. of MCGM . BUA as per Zonal ( basics ) FSI or BUA required for 
accommodation / rehabilitation of existing licensed vendors certified by the Market Dept. of 
MCGM whichever is more , shall be exclusively developed for Market purpose and the balance 
potential may be utilised for the users permissible in the respective zones . 

( iii ) The permissible FSI shall be as specified below : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Minimum Road width 

( 2 ) 


Maximum permissible FSI 

( 3 ) 


1 


12 m 


3 


2 


18 m 


4 


3 


27 m 


5 


On the plot area excluding area to be handed over to MCGM / Appropriate Authority in 
lieu of Reservation / Existing amenity in the DP / proposed DP roads / prescribed RL under 
MMC Act . 

( iv ) Separate access for the Market area and other development shall be provided . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

( u ) ( a ) The incentive FSI & sharing of remaining BUA between MCGM & private entity / 
Developers appointed by the Association of Municipal Licensees to the extent of FSI certified 
in IOD / LOI / Annexure II shall be as follows : 


Location 


Rehab Component 


Balance sharing 


Incentive 
Component 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 : 0.6 ( MCGM : 
Private entity / 
Developer ) 


Island City ( a ) FSI = 1.33 or FSI required for actual 60 % of rehab 
rehab . 

area 
( b ) Actual area of the common toilets / 

amenities provided . 
( c ) 50 % of actual area of common 

passages provided 
Suburbs ( a ) FSI = 1.00 or FSI required for actual 100 % of Rehab 
rehab . 

Area 
( b ) Actual area of the common toilets / 

amenities provided 
( c ) 50 % of actual area of common passage 

provided . 


1 : 1 ( MCGM Private 
entity / Developer ) 


( b ) The balance FSI over and above table mentioned in para ( c ) ( v ) ( a ) above upto Maximum 
permissible FSI mentioned in para ( iii ) above can be shared between MCGM & developers 
appointed by association of licensees of the Municipal markets based on basic ratio as per the 
below mentioned table . Thus , the balance FSI up to Maximum permissible FSI mentioned in 
( iii ) above may be shared as below : 


Basic Ratio ( LR / RC ) * 


Sharing of Balance FSI 


Promoter / Developer 

Share 


MCGM Share 


Above 6.00 


35 % 


65 % 


40 % 


60 % 


Above 4.00 and up to 
6.00 


up to 4.00 


50 % 


50 % 


* LR - Land Rate of plot as per AS R and RC - Rate of construction as per ASR on the date of 
approval of plans . 

Note.— The above proposed sharing ratio is considering present market recession and 
shall be valid for 3 years from the date of issue of IOD . If the construction of Rehab + M.C.G.M'S 
component is not completed by the Association / Developer and part OC of the same is not 
submitted within the period of 3 years from date of CC or CC of that phase , then the revised 
policy shall be formulated . However if there is major hardship then Municipal Commissioner 
may take appropriate decision on case to case basis . 

( vi ) The existing licensees are required to be accommodated on ground floor & upto 2nd 
floors . As such , the MCGM share of BUA is invariably located on the upper floors where the 
MCGM is expected to utilise the same for rehabilitation of commercial PAPs from some 
other locations . However , at the option of Developer / Project proponents part or entire 
share of MCGM builtup area may be allowed to use on payment of compensation as per the 
policy of MCGM and will be considered as sale component for free sale in open market . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

( vii ) The relaxation in building and other requirements for the rehabilitation component 
as per clause 8 of regulation 33 ( 7 ) of DCPR 2034 shall be applicable to the redevelopment of 
Municipal markets by the developers appointed by association of licensees . 

( viii ) The fungible compensatory area as per regulation 31 ( 3 ) of DCPR 2034 shall be 
allowed . The fungible compensatory area for rehabilitation component ( licensee area , MCGM 
share if handed over to the MCGM ) shall be allowed without charging premium . The free 
fungible compensatory area shall not be used as a part of sale component . The fungible 
compensatory area for Developer's sale component shall be by charging premium . 

( ix ) All the statutory requirements of MCGM including sanction of Improvements 
Committee / Corporation for the proposal as per policy of MCGM shall be compiled with . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक टिपीबी -४३२० / प्र.क्र . १०२ / २०२० / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्रमांक टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे . ) सदर अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या 
सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी व त्यानंतर 
समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले आहे आणि ज्याअर्थी , सदरहू दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजीचे शुद्धीपत्रक 
व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रारुप विकास योजना , २०३४ ला भागशः मंजुरी देताना 
मंजुरीतून वगळलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ मधील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ईपी - श्ते ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी 
व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजुरी प्रदान केली आहे ; आणि ज्याअर्थी , विनियम ४१ मध्ये भूखंड / अभिन्यासातील 
इमारतींकरिता सोडावयाच्या मोकळ्या जमिनीसंबंधी तरतुदी आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ( यापुढे याचा उल्लेख “ महानगरपालिका " असा करणेत 
आलेला आहे ) दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजीचे पत्र प्राप्त झाले असून उक्त नियमावलीचे विनियम ४१ चे खंड ( ५ ) मधील इमारतीभोवती 
सोडावयाच्या मोकळ्या जागेसंबंधीच्या तरतुदी ह्या खाजगी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ७ ) ( बी ) अन्वये पुनर्विकास 
प्रस्तावास लागू होत नसल्याबाबत विनियम ४१ ( ५ ) चे तरतुदी मधील संदिग्धता दूर करणेबाबत महापालिकेने विनंती केली आहे . आणि ज्याअर्थी , 
महानगरपालिकेने उक्त नियमावलीचे विनियम ४१ चे खंड ( ५ ) चे शिर्षकात काही त्रुटी व चुका निदर्शनास आणलेल्या आहेत . त्यामुळे मंजूर 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ मधील तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे आणि त्याकरिता शुद्धीपत्रक 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम ४१ चे खंड ( ५ ) मधील तरतुदीमध्ये अशा सुधारणा करण्यासाठी सोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 

उक्त शुद्धीपत्रकाची प्रत नागरिकांचे अवलोकनार्थ तीस दिवसांचे कालावधीपर्यंत खालील ठिकाणी कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध राहील : 
( १ ) प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , महापालिका मार्ग , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई , इन्सा हटमेंट्स , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 

सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात 
आले आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

शासन नगरविकास विभागाचे शुद्धीपत्रक क्रमांक टिपीबी -४३२० / प्र.क्र .१०२ / २०२० / नवि -११ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ 
सोबतचे जोडपत्र . 


[ बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ चे विनियम ४१ ( ५ ) ला शुद्धीपत्रक ] 

शुद्धीपत्रक 


Detail 


Instead of 


Read as 


Heading of 
Clause ( 5 ) of 
Regulation 
41 of DCPR 

2034 


( 5 ) Provisions in open spaces for ( ( 5 ) Provisions in open spaces for 
plots in Reconstruction / 

plots in Reconstruction / 
Redevelopment Schemes under the Redevelopment Schemes under the 
Maharashtra Housing and Area Maharashtra Housing and Area 
Development Authority Act , 1976 , Development Authority Act , 1976 , 
Slum Rehabilitation Authority and Slum Rehabilitation Authority and 
Redevelopment Scheme of municipal Redevelopment Scheme of 
tenanted properties ; in case of DCR municipal tenanted properties and in 
33 ( 5 ) , 33 ( 6 ) , 33 ( 7 ) , 33 ( 7 ) ( A ) , 

case of Regulation 33 ( 5 ) , 33 ( 6 ) , 
33 ( 7 ) ( B ) , 33 ( 9 ) , 33 ( 9 ) ( A ) , 33 ( 9 ) ( B ) , 33 ( 7 ) , 33 ( 7 ) ( A ) , 33 ( 9 ) , 33 ( 9 ) ( A ) , 
33 ( 10 ) , 33 ( 10 ) ( A ) , 33 ( 11 ) , 33 ( 15 ) and 33 ( 9 ) ( B ) , 33 ( 10 ) , 33 ( 10 ) ( A ) , 33 ( 11 ) , 
33 ( 20 ) ( A ) . 

33 ( 15 ) and 33 ( 20 ) ( A ) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


88 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st March 2021 . 


Corrigendum 
No. TPB - 4320 / CR - 102 / 2020 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 has accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 
along with Development Control and Promotion Regulations -2034 of Greater Mumbai ( hereinafter 
referred to as " the said Regulation " ) with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the 
said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to 
the said Notification . And whereas , Government has issued corrigendum of even number dated 
22nd June , 2018 and thereafter issued a Corrigendum and Addendum of even number dt . 29th 
June , 2018 to the said Notification , which is published in Government Gazette dated 30th June , 
2018 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the said Regulation , which were excluded as substantial modifications ; and whereas , Regulation 
41 of the said Regulation is regarding open spaces within building plots / layout ; 

And whereas , Government in Urban Development Department has received letter dated 
19th August 2020 from Municipal Corporation of Greater Mumbai , ( hereinafter referred to as 
" MCGM " ) regarding Interpretation in respect of non applicability of Clause ( 5 ) of Regulation 41 of 
the said Regulation for provisions of open spaces in redevelopment of a private Co - op . Hsg . Soc . 
under Regulation 33 ( 7 ) B of said Regulation , thereby MCGM has requested to remove discrepancy 
in interpretation of Clause ( 5 ) of Regulation 41 of the said Regulation ; And whereas , MCGM has 
pointed out certain errors and mistakes in heading of Clause ( 5 ) of Regulation 41 of the said 
Regulation and therefore to rectify such mistakes and also to clarify and co - relate certain provisions 
of sanctioned DCPR for its proper interpretation , Government feels it necessary to issue a 
Corrigendum for the Same : 

Now , therefore , this Corrigendum is issued in respect of Clause ( 5 ) of Regulation 41 of the 
said Regulation as mentioned in Schedule appended hereto . 

Copy of this Corrigendum is made available for the inspection of the public in the following 
offices during office hours on all working days for period of thirty days . 

( 1 ) Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , ' E ' Block , ENSA Hutment , Azad 
Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

This Corrigendum shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Rules ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

Appended to the Urban Development Departments Corrigendum No. TPB - 4320 / CR - 102 / 2020 / 
UD - 11 , Dt . 31st March 2021 . 
[ Corrigendum to Regulation 41 ( 5 ) of Development Control and Promotion Regulations - 2034 

for Gr . Mumbai.l 


CORRIGENDUM 


Detail 


Heading of 
Clause ( 5 ) of 
Regulation 
41 of DCPR 

2034 


Instead of 

Read as 
( 5 ) Provisions in open spaces for 

( 5 ) Provisions in open spaces for 
plots in Reconstruction / 

plots in Reconstruction / 
Redevelopment Schemes under the Redevelopment Schemes under the 
Maharashtra Housing and Area Maharashtra Housing and Area 
Development Authority Act , 1976 , Development Authority Act , 1976 , 
Slum Rehabilitation Authority and Slum Rehabilitation Authority and 
Redevelopment Scheme of municipal Redevelopment Scheme of 
tenanted properties ; in case of DCR municipal tenanted properties and in 
33 ( 5 ) , 33 ( 6 ) , 33 ( 7 ) , 33 ( 7 ) ( A ) , 

case of Regulations 33 ( 5 ) , 33 ( 6 ) , 
33 ( 7 ) ( B ) , 33 ( 9 ) , 33 ( 9 ) ( A ) , 33 ( 9 ) ( B ) , 33 ( 7 ) , 33 ( 7 ) ( A ) , 33 ( 9 ) , 33 ( 9 ) ( A ) , 
33 ( 10 ) , 33 ( 10 ) ( A ) , 33 ( 11 ) , 33 ( 15 ) and 33 ( 9 ) ( B ) , 33 ( 10 ) , 33 ( 10 ) ( A ) , 33 ( 11 ) , 
33 ( 20 ( A ) . 

33 ( 15 ) and 33 ( 20 ) ( A ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ मार्च २०२१ 


सूचना 


" 


क्रमांक टिपीबी -४३२० / १५७ / प्र.क्र . १६८ / २०२० / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्रमांक टिपीबी- ४३१७ / ६२० / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना 
असा करणेत आलेला आहे . ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला 
आहे . ) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल 
( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त 
अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ 
पासून अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी 
पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेनुसार न.भू.क्र . ८३७ ते ८४० , मौजे पोईसर , कांदिवली ( पूर्व ) , मुंबई येथील म्हाडाच्या मालकीच्या 
जमिनीवर विविध आरक्षणे / निर्दशने दर्शविण्यात आली आहेत . आणि ज्याअर्थी , न.भू.क्र . ८४० ओ / १ , ( भाग ) येथील साधारण ३७३७.७८ चौ.मी. 
क्षेत्राच्या जमिनीवर “ विद्यमान सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / फैसिलिटीज ” ( EMS ४.१ ) दर्शविण्यात आले आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त 
जमीन ” असा करणेत आलेला आहे . ) ; आणि ज्याअर्थी , उपाध्यक्ष म्हाडा यांचे दिनांक २८ जुलै २०२० रोजीचे शासन नगरविकास विभागास पत्र 
प्राप्त झाले असून सदर पत्रात नमूद केले आहे की , उक्त जमिनीचा वापर “ सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / फॅसिलिटीज ” करीता होत नसून सदरहू जमीन 
सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट / फॅसिलिटीजकरीता आवश्यक नाही . आणि त्यानुसार सदरचा विद्यमान सुविधा वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट 
करणेबाबत म्हाडाने शासनास विनंती केली आहे : 

आणि ज्याअर्थी , प्रमुख अभियंता ( वि.नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( यापुढे याचा उल्लेख “ महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला 
आहे . ) यांनी दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे त्यांचे अभिप्राय सादर केले असून महानगरपालिकेचे पत्रात नमुद आहे की , 
जमिनीवरील एस.टी.पी. ला जोडणारी अथवा तेथून बाहेर पडणारी सिव्हर लाईन अस्तित्त्वात नाही ; तसेच असे दिसून येते की , अभिन्यासातील 
ईमारती ह्या एस.टी.पी. चे स्वतंत्र सुविधेसह विकसित होत आहेत आणि उक्त जमिनीवर विद्यमान सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लांट या सुविधेचे आरक्षणाची 
आवश्यकता नाही ; 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी , म्हाडाची विनंती आणि महापालिकेचा अहवाल विचारात घेता खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त जमिनीवरील 
विद्यमान सुविधा वगळणे आणि सदर जमिन रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची 
खात्री झाली आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करणेत आलेला आहे . ) . 

आता त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्यासंदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ , पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 
एक महिन्याचे मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , 
ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई 
यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा - या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


प्रस्तावित फेरबदल दर्शवणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे : 


( १ ) प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


CG 


The existing amenity of " existing Sewerage treatment Plant Facilities " shown on the land 
bearing CTS No. 840A / 1 ( part ) of Village - Poisar , Kandivili ( E ) , Mumbai is proposed to be deleted 
and the land so deleted from existing amenity is proposed to be included in adjoining Residential 
Zone ( R ) as shown on plan . " 

सदर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th March 2021 . 


Notice 


No. TPB - 4320 / 157 / CR - 168 / 2020 / UD - 11.— Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the said Act ” ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notilication ” ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " , alongwith the Development Control and Promotion Regulations - 2034 
for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE -Appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 
22nd June 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has came into force 
from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and 
Addendun of even number dated 29th June 2018 to the said Notfication , which is published in the 
Government Gazette dated 30th June 2018 ; 

And whereas , as per the said Development Plan , there are various reservations and various 
existing amenities shown on land bearing ( CTS No. 837 to 840 of Village Poisar , Kandivili ( E. ) , 
Mumbai which is owned by MHADA . And whereas , portion of the said land admeasuring 
approximately 3737.78 sq.m. bearing ( CTS No. 840A / 1 ( part ) is shown as EMS 4.1 ( existing Sewerage 
treatment Plant / Facilities ) as an existing amenity ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) . 
And whereas , Government in UDD has received a letter dated 28th July 2020 from Vice President . 
MHADA , wherein it is stated that the said land is not in use as a Sewerage treatment Plant 
facilities and the said land is not required for the purpose of Sewerage treatment Plant / Facilities 
and thereby MHADA has requested the Government to delete existing imenity shown on the said 
land and to include it in the residential zone ; 

And whereas , Chief Engineer ( D.P. ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter 
referred to as “ MCGM ” vide his letter dated 2nd December 2020 has submitted his remarks , 
wherein it is stated that there is no sewer line connecting or emerging from the existing STP on 
the said land . It appears that , the individual building in the layout are being developed with the 
facility of independent STP and hence there is no need of the existing Sewage Treatment Plant on 
the said land : 

And whereas , considering the request of MHADA and considering the report of MCGM , the 
Govt . is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the existing amenity shown 
on the said land and to include it in Residential Zone , more specifically described in the Schedule 
given below ( hereinafter referred to as “ the proposed modification " ) . 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers vested in it under sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , and all other powers 
enabling it in this behalf , to the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / 
suggestions from any person with respect to proposed modification , as required under clause ( a ) 
of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , within a period of one month from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The Government is further pleased to inform that any objections - suggestions upon the proposed 
modification received before the expiry of one month from the date of publication of this notice in 
the Maharashtra Government Official Gazette be forwarded to the Deputy Director of Town 
Planning , Greater Mumbai , having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objection or suggestions , which may be received by the 
Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai within the said period shall be dealt with in 
accordance with the provisions of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general 
public at the following offices : 

( 1 ) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


SCHEDULE 


“ The existing amenity of existing Sewerage treatment Plant / Facilities ” shown on the land 
bearing CTS No. 840A / 1 ( part ) of Village - Poisar , Kandivili ( E. ) , Mumbai is proposed to be deleted 
and the land so deleted from existing amenity is proposed to be included in adjoining Residential 
Zone ( R ) as shown on plan . 

This Notice is published on the Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


१७ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ मार्च २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी -४३२० / १७ / प्र.क्र . ११ / २०२० / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना 
क्र . टीपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना २०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली २०३४ ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे ‘ परिशिष्ट - ब ' मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल 
( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे ‘ परिशिष्ट - अ ' मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त 
नियमावली -२०३४ , दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे 
शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक ३० 
जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली -२०३४ मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी 
१ ते ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली -२०३४ मधील 
काही तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावली -२०३४ चे विनियम ६० ( A ) मध्ये जोखीम आधारीत वर्गीकरणानुसार जलदगतीने इमारत परवानग्या 
देण्याची तरतूद आहे . ज्यामध्ये कमी जोखीम आणि मध्यम जोखीम इमारतीचे वर्गीकरण विनियम ६० ( A ) मधील तक्त्यात नमूद अटी सापेक्ष 
करण्यात येते . आणि ज्याअर्थी , या विनियमामध्ये वेअरहाऊस ( Warehouse ) चे संबंधी तरतूद नाही . 

आणि ज्याअर्थी , आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचे पत्राद्वारे विनियम ६० ( A ) मध्ये सुधारणा करून 
त्यामध्ये वेअरहाऊस ( Warehouse ) सबंधी कमी जोखीम वर्गीकरणामध्ये समाविष्ट करण्याची शासनास विनंती केली आहे . आणि ज्याअर्थी , 
विनियम ६० ( A ) मध्ये वेअरहाऊस ( Warehouse ) ची तरतूद समाविष्ट करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीच्या विनियम ६० ( A ) चे तरतूदीमध्ये सार्वजनिक हितास्तव सत्वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची 
शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये 
प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून उक्त नियमावली -२०३४ च्या विनियम ६० ( A ) मध्ये फेरबदल करण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाने समक्रमांकाची दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजीची सूचना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त सूचना ” असा केलेला आहे ) प्रसिद्ध 

ली होती व त्यातील परिशिष्टामध्ये नमूद फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा केलेला आहे ) नागरिकांच्या हरकती / 
सूचना मागविल्या होत्या आणि प्राप्त हरकती / सूचना संदर्भात संबंधित व्यक्तींना तसेच नियोजन प्राधिकरणास सुनावणी देऊन शासनास अहवाल 
सादर करणेसाठी उप संचालक , नगररचना . बृहन्मुंबई ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा केलेला आहे ) यांची नियुक्ती केली होती 

आणि ज्याअर्थी , उक्त दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ( भाग १ , कोकण विभागीय पुरवणी ) 
( यापुढे याचा उल्लेख “ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ” असा केलेला आहे ) दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे . आणि उक्त 
अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीचे पत्राद्वारे संचालक . नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेमार्फत कलम 
३७ ( १ कक ) खालील वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून शासनास सादर केलेला आहे ; 


3 


3 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पूणे यांचेशी सल्लामसलत 
केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल शासनाने प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ; 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकार व त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन 


याद्वारे : 


( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे . 
( ब ) सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस उक्त नियमावली -२०३४ चे मंजूरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील 
परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे : 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ चे विनियम ६० ( A ) मधील टेबल नंतर खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात येत 
आहे : 

“ Notwithstanding anything contained in the above table , the warehouse building of ground + 1 
storied with built up area upto 1500 Sq . mt . on plot area not more than 1000 Sq . mt . having marginal 
open spaces of minimum 6 mt . all around shall be categorized under low risk category with condition 
Nos . 3,4,6,7,8,9 and 10 of the above table including other conditions mentioned in this regulation . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात 
आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th March 2021 . 


NOTIFICATION 
No. TPB - 4320 / 17 / CR - 11 / 2020 / UD - 11.— Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation ” ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said 
Act , the State Government vide Notitication No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 8th 
May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded sanction to the Draft 
Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) with 
modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial 
modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , 
Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June 2018 as per which the 
said Regulations have come into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter 
Governinent has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to 
the said Notification , which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the said Regulations ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ; 

And whereas . Regulation 60 ( A ) of the said Regulations stipulate about " Approvals of building 
permission on fast track based on risk - based Categorization , wherein the buildings have been 
categorized under low risk and moderate risk as per the conditions mentioned in the table below 
Regulation 60 ( A ) and whereas the category of Warehouse is not mentioned in the said Regulation 
60A ; 

And whereas , the Commissioner , Municipal Corporation of Greater Mumbai vide his letter 
dated 27th December 2019 has requested the Government to modify Regulation 60 ( A ) of the said 
Regulations to include construction of Warehouse in Low risk category . And whereas , Government 
finds it necessary to incorporate a provision of construction of warehouse in low risk category ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department is of the opinion that in 
the public interest it is expedient to modify Regulation 60 ( A ) of the said Regulations ; 

And whereas , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act and all other powers enabling 
in that behalf , Government of Maharashtra has published a Notice of even number dated 29th 
January 2020 ( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) for inviting objections / suggestions 
from the general public with regard to the modification in Regulation 60 ( A ) of the said regulations 
proposed in the Schedule in the said notice ( hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) 
and appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the officer ( hereinafter 
referred to as “ the said officer ” ) to submit a report on the objections / suggestions received in respect 
of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons 
and the said Authority ; 

And whereas , the said Notice dated 29th January 2020 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Part 1- Kokan Division supplement ) ( hereinafter referred to as " the 
Maharashtra Government Gazette ” ) dated 13th February 2020 and the said officer has submitted 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 
his report to the Government vide letter dated 10th September 2020 through the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune after completing the legal procedure as stipulated under 
section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 

And whereas , after considering the report of the said officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the proposed 
modilication is required to be sanctioned as proposed ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA ) ( c ) of the 
said Act , the Government hereby ; 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
hereunder . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette 
as the date of coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that , in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said regulations , after the last entry the Schedule referred to at ( A ) 
above shall be added . 


SCHEDULE 


The following provision is inserted below Table in Regulation 60 ( A ) of the said Regulation : 

Notwithstanding anyhing contained in the above table , the Warehouse building of ground + 1 
storied with built up area up to 1500 Sq . mt . on plot area not more than 1000 Sq . mt . having marginal 
open spaces of minimum 6 mt . all around shall be categorized under low risk category with condition 
Nos . 3,4,6,7,8,9 and 10 of the above table including other conditions mentioned in this regulation . 

This Notification is also made available on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts & Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ मार्च २०२१ 


सूचना 


क्रमांक टीपीबी -४३२० / १ ९ ० / प्र.क्र . ११० / २०२० / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना 
क्र.टीपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत 
आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून 
उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे 
शुध्दीपत्रक , दि .२२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली -२०३४ , दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . 
आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर 
शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वार उक्त नियमावली -२०३४ मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी 
१ ते ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली मधील काही 
तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुध्दीपत्रक निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ७ ) मध्ये मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त मिळकतींचा किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
मालकीच्या जुन्या इमारतींचा गृहनिर्माण सोसायट्यांमार्फत पुनर्विकास करण्यासंबंधी तरतूद आहे . आणि ज्याअर्थी , विनियम ३३ ( ७ ) चा उपखंड २१ 
मधील तरतुदीनुसार ३२ मी . पेक्षा कितीही उंच इमारतीसाठी किमान ९ .० मी . रुंद विद्यमान रस्ता आवश्यक आहे . आणि ज्याअर्थी , उक्त 
नियमावलीचे विनियम १ ९ मध्ये सार्वजनिक रस्ते व पोहोच रस्त्या संबंधी तरतुदी आहेत . आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम १ ९ चे खंड 
२ मध्ये इमारतीच्या उंचीनुसार रस्त्याच्या किमान रुंदीबाबत तरतूद आहे . आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम १ ९ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार , 
विनियम ३३ ( ७ ) , ३३ ( ७ ) ( अ ) , ३३ ( ७ ) ( बी ) , ३३ ( १० ) आणि ३३ ( १० ) ( अ ) अन्वये पुनर्विकास प्रस्तावाकरिता , १२० मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी 
९ .० मीटर रुंद रस्ता , आणि १२० मीटर पेक्षा जास्त उंच इमारतीसाठी किमान १३ मीटर रुंद रस्ता पुरेसा आहे . तथापि , प्रमुख अग्निशमन अधिकारी 
यांचे नाहरकती नुसार सदर तरतूद लागू आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम १ ९ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ७ ) नुसार पुनर्विकास प्रस्तावात 
१२० मीटर पेक्षा जास्त उंची प्रस्तावित असलेल्या इमारतींसाठी किमान १३ मीटर रुंद रस्ता आवश्यक आहे . तथापि , विनियम ३३ ( ७ ) चे उपखंड 
२१ मधील वरील तरतुदीशी विसंगत आहेत . आणि ज्याअर्थी , यामध्ये स्पष्टता असण्यासाठी विनियम ३३ ( ७ ) चे उपखंड २१ मध्ये सुधारणा 

करणे 
आवश्यक आहे . असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त नियमावलीच्या विनियम ३३ ( ७ ) चे उपखंड २१ मध्ये सार्वजनिक हितास्तव 
सत्वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शासन नगर विकास विभागाची खात्री झाली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करणेत आलेला आहे . ) 


आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तीचा वापर करून शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिध्द करीत आहे ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सुचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंट्स , 
ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई 
यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल 


5 


परिशिष्ट 


Regulation 


Existing provision 


Proposed Modification 


sub clause “ 21. Notwithstanding anything “ 21. Existing 9 m . width of road shall 

21 of contained in these Regulations be essential for building above 
Regulation existing 9 m . width of road shall 32 m . height . ” 
33 ( 7 ) be essential for any height of 

building above 32 m . height . ” 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनचे अवर सचिव . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 17th March 2021 . 


NOTICE 


No. TPB - 4320 / 190 / CR - 110 / 2020 / UD - 11.- Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation " ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 


And whereas , in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 31 of the said 
Act , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 2017 / DP / UD 11. dated 8th 
May 2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ; has accorded sanction to the Draft 
Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion 
Regulations -2034 for Greater Mumbai ( hereinafier referred to as " the said Regulations " ) with 
modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial 
modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , 
Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 as per which the said 
Regulations have came into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government 
has issued a Corrigendum and Addendum of even number , dated 29th June 2018 to the said 
Notification , which is published in Government Gazette , dated 30th June 2018 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the said Regulations ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ; 


And whereas , Regulation 33 ( 7 ) of the said Regulation stipulate that the Reconstruction or 
redevelopment of cessed buildings in the Island City by Co - operative Housing Societies or of old 
buildings belonging to the Corporation . And whereas , sub clause 21 of Regulation 33 ( 7 ) stipulates 
that the existing 9m , width of road shall be essential for any height of building above 32 m . height . 
And whereas , Regulation 19 of the said Regulations stipulates that the Public Street and Means 
of Access . And whereas , sub clause 2 of the Regulation 19 of the said Regulations stipulates about 
minimum road width required with respect to height of building . And whereas , as per provisions 
of Regulation 19 ( 2 ) , in case of redevelopment schemes under Regulation 33 ( 7 ) , 33 ( 7 ) ( A ) , 33 ( 7 ) ( B ) , 
33 ( 10 ) and 33 ( 10 ) A , the road width of 9m ( or building height up to 120m and 13m for building 
height above 120m , shall be adequate , this shall be subject to CFO's NOC ; 


And whereas , as per provisions of Regulation 19 ( 2 ) of the said Regulation , in redevelopment 
scheme under Regulation 33 ( 7 ) of the said Regulation , for height of proposed building more than 
120m . , minimum 13 m , road width is essential . However , provision of sub clause 21 of Regulation 
33 ( 7 ) contradicts above provision . And whereas , to have clarity , Government finds it necessary to 
modify clause 21 of Regulation 33 ( 7 ) ; 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


And whereas , the Government in Urban Development Department is of the opinion that in 
the public interest it is expedient to modify the Regulation 33 ( 7 ) clause 21 of the said Regulations , 
as specifically described in the Schedule given below ; ( hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) ; 


Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling 
it in this behalf , Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from 
any persons with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) of sub - section ( 1AA ) 
of Section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby ; 

The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of 
the proposed modification mentioned in the Schedule given below may be forwarded , before the 
expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette , to the Deputy Director of Town Planning Greater Mumbai , having his office at ENSA 
Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or 
suggestions , which may be received by the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai 
within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub - section ( 1AA ) of 
Section 37 of the said Act . 


SCHEDULE 


Regulation 


Existing provision 


Proposed Modification 


sub clause 

21 of 
Regulation 

33 ( 7 ) 


“ 21. Notwithstanding anything 
contained in these Regulations 
existing 9 m . width of road shall 
be essential for any height of 
building above 32 m . height . ” 


“ 21. Existing 9 m . width of road 
shall be essential for building above 
32 m . height . " 


This Notice under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act shall also be available on the 
Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


OFFICE OF THE DEPUTY COLLECTOR ( ENCROACHMENT / REMOVAL ) AND 


COMPETENT AUTHORITY , BORIVALI - 2 
No. Dc / Enc / Rem / Borivali - 2 / Desk - 2 / WS - 201 , 57 , 69 / 2020.— WHEREAS the Deputy Collector 
( Encroachment / Removal ) of Borivali - 2 , Western Suburb , MSD has been appointment as Competent 
Authority under section 3 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance and 
Redevelopment ) Act , 1971 in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging 
to the Central Government , within the jurisdiction of village Dahisar of Tal - Borivali , Mumbai 
Suburban District , vide Maharashtra Government Gazette Notification dated 25th May 2016 ; 

2. AND WHEREAS on the information , inquiry and site inspection the Competent Authority 
is satisfied that the area specified in the Schedule hereto ( hereinafter referred to as the said 
area ) is source of danger to health , safety or convenience of the public of the areas and of its 
neighbourhood by reason of it being lacking in the basic amenities has been rendered insanitary , 
squalid and / or otherwise ( Refer the detailed order No. Dc / Enc / Rem / Borivali - 2 / Desk - 2 / WS - 201 , 
57 , 69/2020 , dated 31st March 2021 ) . 

3. NOW , therefore in exercise of powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , Deputy 
Collector ( Encroachment / Removal ) and Competent Authority of Borivali - 2 , Western Suburb , MSD 
declare the said area as the Slum Area . 


Schedule of Areas 


Serial 
No. 


C.T.S. 
No. 


Area 
Sq.Metre 


Local Name of the Area 

and Village 


Description of 
Boundaries 


1 
2 
3 
4 
5 


1769pt 
1819 
1820 
1821 
1822 


232.2 
165.2 
357.5 
489.0 
224.6 


Rajesh Compound , 
Bhavani Chowk , 
Dahisar ( E. ) , 
Mumbai 400 068 . 
Village Dahisar , 
Tal . Borivali . 


East- CTS No. 1823 
West- CTS No. 1808 
South - CTS No. 1817 , 

1818 
North - CTS No. 1858 


HARISHCHANDRA PATIL , 


Mumbai , 
Dated 8th April 2021 . 


Deputy Collector ( Enc./Rem . ) and 
Competent Authority , Borivali - 2 . 


भाग एक ( को.वि.प. 

1.9 . ) — 8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री कोटेश्वरी दुग्ध / नोरआ / ७८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री कोटेश्वरी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , जामगे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / २ ९ ८ / डी / १ ९८३-८४ , दिनांक २ मार्च १ ९ ८३ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / लवेल दुग्ध / नोरआ / ८० / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
लवेल सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , लवेल , ता . खेड , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / ओ / 
१०६६ / डी / १ ९९ ८ - ९९ , दिनांक १ ९ डिसेंबर १ ९९ ८ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री झोलाई दुग्ध / नरआ / ७ ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री झोलाई सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , तळवटखेड , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०६५ / डी / १ ९९ ८ - ९९ , दिनांक १५ डिसेंबर १ ९९ ८ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / केदारनाथ दुग्ध / नोरआ / ८१ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
केदारनाथ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , कुंभाड , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०६६ / डी / १ ९९ ८ - ९९ , दिनांक १ ९ डिसेंबर १ ९९ ८ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / सदगुरूकृपा दुग्ध / नोरआ / ८२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
सदगुरुकृपा सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , आंबडस , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०६८ / डी / १ ९९ ८ - ९९ , दिनांक ४ जानेवारी १ ९९ ८ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / जयचंडिका दुग्ध / नोरआ / ८४ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
जयचंडिका सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , भेलसई , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०७० / डी / १ ९९९ -२००० , दिनांक १८ जानेवारी २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्रीगणेश महिला दुग्ध / नोरआ / ८३ / 
२०२१. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीगणेश महिला सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , तळवटपाल , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०६ ९ / डी / १ ९९९ -२००० , दिनांक १८ जानेवारी २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री हनुमान दुग्ध / नोरआ / ८५ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीहनुमान सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , काजवेवाडी , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०७१ / डी / १ ९९९ -२००० , दिनांक ३ मार्च २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / रविराज दुग्ध / नोरआ / ८६ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
रविराज दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , नांदगाव , ता . खेड , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / ओ / 
१०७३ / डी / १ ९९९ -२००० , दिनांक २ ९ डिसेंबर २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / राजहंस दुग्ध / नोरआ / ८८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
राजहंस सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , दहिवली , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०४४ / डी / १ ९९३-१९९ ४ , दिनांक २५ मार्च १ ९९ ४ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / भैरी जोगेश्वरी दुग्ध / नोरआ / ८७ / 
२०२१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
भैरी जोगेश्वरी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , मांडवे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०७४ / डी / २००१-२००२ , दिनांक १८ एप्रिल २००१ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / आवाशी गुणदे दुग्ध / नोरआ / ८ ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
आवाशी गुणदे सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , आवाशी , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / ३६८ / डी / १ ९७१-७२ , दिनांक १५ ऑक्टोबर १ ९ ७२ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / काळकाईदेवी महिला दुग्ध / नोरआ / ९ ० / 
२०२१. — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
काळकाईदेवी महिला सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
काळकाईवाडी , ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
केएचडी / ओजीआर / ओ / १०७५ / डी / २००३-२००४ , दिनांक ५ जानेवारी 
२००४ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत 
आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्रीदेवी भवानी दुग्ध नोरआ / ९ २ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्रीदेवी 
भवानी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सुकदर , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०७७ / डी / २००५-२००६ , दिनांक ६ जून २००५ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यांत यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / राधाकृष्ण महिला दुग्ध / नोरआ / ९ १ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
राधाकृष्ण महिला सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , निगडे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०७६ / डी / २००४-२००५ , दिनांक ३ जानेवारी २००५ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यांत यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्री गणेश आपेडे दुग्ध / नोरआ / ९ ३ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री गणेश आपेडे सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , आपेडे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०७८ / डी / २००५-२००६ , दिनांक ९ जून २००५ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री रामवरदायिनी दुग्ध / नोरआ / ९ ४ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री रामवरदायिनी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सोंडे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०७ ९ / डी / २००६-२००७ , दिनांक २ जानेवारी २००७ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / राधाकृष्ण दुग्ध / नोरआ / ९ ६ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
राधाकृष्ण दुध सहकारी उत्पादक संस्था मर्यादित , तळे , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०८१ / डी / २००७-२००८ , दिनांक २२ ऑगस्ट २००७ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यांत यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / समृद्धी दुग्ध / नोरआ / ९ ५ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
समृद्धी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , देवघर , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / ओजीआर / 
ओ / १०८० / डी / २००७-२००८ , दिनांक २२ ऑगस्ट २००७ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / विजयालक्ष्मी दुग्ध / नोरआ / ९ ७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
विजयालक्ष्मी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , तांबडगाव , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०८२ / डी / २००७-२००८ , दिनांक २८ जानेवारी २००८ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सुरज दुग्ध / नोरआ / ९ ८ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
सुरज सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , देवघर ( मधलीवाडी ) , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०८३ / डी / २००८-२००९ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०० ९ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / स्वराज दुग्ध / नोरआ / १०० / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
स्वराज सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , चाटव , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / अजीआर / ओ / 
१०८७ / डी / २०१२-२०१३ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री जन्नीभेरी दुग्ध / नोरआ / ९९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
श्री जन्नीभैरी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , कुडोशी , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०८४ / डी / २०० ९ -२०१० , दिनांक ३० डिसेंबर २०० ९ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / आदर्श दुग्ध / नोरआ / १०१ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
आदर्श सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , खोपड , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / ३०६ / १ ९६६ 
९ ७ , दिनांक २४ एप्रिल १ ९ ६६ , या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / गुरुकृपा दुग्ध / नोरआ / १०२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
गुरुकृपा सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , अडरे , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / १११२ / 
डी / १ ९९ २ - ९ ३ , दिनांक २० जानेवारी १ ९९ ३ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्रीदेव वरदानमाई दुग्ध / नोरआ / १०४ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
श्रीदेव वरदानमाई सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , दहिवली , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
३६४ , दिनांक १४ मे १ ९ ७१ , या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कामधेनु दुग्ध / नोंरआ / १०३ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
कामधेनु दुध सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , वैजी , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / 
अजीआर / ओ / ११०३ / डी / १ ९८४-८५ , दिनांक १८ फेब्रुवारी १ ९ ८५ , 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / रघुवीर गुरुकृपा दुग्ध / नोरआ / १०५ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
रघुवीर गुरुकृपा सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , खरवते , 

, 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
३६५ , दिनांक २७ मे १ ९ ७१ , या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्रीराम दुग्ध / नोंरआ / १०६ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीराम सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , मोरवणे , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / 
ओजीआर / ओ / ११०८ / ओ / १ ९८८-८९ , दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९ ८ ९ , या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / भैरवनाथ दुग्ध / नोरआ / १० ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
भैरवनाथ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , फुरुस , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
२६ ९ / १ ९८१-८२ , दिनांक २० एप्रिल १ ९ ८१ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्रीकृष्ण दुग्ध / नोरआ / १०७ / २०२१.— 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीकृष्ण सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , दहिवली बु . , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
३६३ / १ ९७१-७२ , दिनांक १४ मे १ ९ ७१ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सोमेश्वर दुग्ध / नोरआ / ११० / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
सोमेश्वर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , नांदगाव , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
२७३ / १ ९८१-८२ , दिनांक १८ डिसेंबर १ ९ ८१ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्रीराम सहकारी दुग्ध / नोरआ / १८६ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीराम सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , करक , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / ओजीआर / १४४५ / 
१ ९ ८७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ८७ , या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / नवलादेवी दुग्ध / नोरआ / १८८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
नवलादेवी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , हसोळ , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / 
ओजीआर / ओ / १४५३ / १ ९९ ८ , दिनांक ३ डिसेंबर १ ९९ ८ , या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सुखाईदेवी दुग्ध / नोरआ / १८७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
सुखाईदेवी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , ओशिवळे , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / 
ओजीआर / ओ / १४५२ / १ ९९ ८ , दिनांक ३ डिसेंबर १ ९९ ८ , या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्रीस्वामी समर्थ दुग्ध / नोरआ / १८ ९ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री स्वामी समर्थ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सागवे , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / 
ओजीआर / ओ / १४५४ / १ ९९९ , दिनांक ३१ मार्च १ ९९९ , या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / विष्णुदास दुग्ध / नोरआ / ५८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
विष्णुदास सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , चिरणी , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
२ ९ ७ / १ ९८२-८३ , दिनांक १० फेब्रुवारी १ ९ ८३ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / नवजागृती दुग्ध / नोरआ / १ ९ १ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे नवजागृती 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सौंदळ , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / अजीआर / ओ / 
१४५६ / डी / २००४ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २००४ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / उत्कर्ष दुग्ध / नोरआ / १ ९ ० / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
उत्कर्ष सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , परुळे , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / अजीआर / ओ / 
१४५५ / डी / २००२ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २००२ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कपिला महिला दुग्ध / नोरआ / १ ९ २ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
कपिला महिला सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सौंदळ , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / 
ओजीआर / ओ / १४५७ / डी / २००४ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २००४ या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कपिला महिला दुग्ध / नोरआ / १ ९ ३ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
कपिला महिला सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , सौंदळ , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / 
ओजीआर / ओ / १४५७ / डी / २००४ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २००४ या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार 

संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / सह्याद्री परिसर दुग्ध / नोरआ / १८० / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
सह्याद्री परिसर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , पाचल , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / 
२ ९ ५ , दिनांक १६ डिसेंबर १ ९ ८२ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / नवलादेवी दुग्ध / नोंरआ / १७ ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे नवलादेवी 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , कोनवशी , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / अजीआर / ओ / 
१४५० / डी / १ ९९ ४ , दिनांक १८ मार्च १ ९९ ४ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्रीकृष्ण दुग्ध / नोंरआ / १८१ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे श्रीकृष्ण 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , कारवली , ता . राजापूर 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / ओजीआर / १४४७ / 
१ ९ ८ ९ , दिनांक २८ डिसेंबर १ ९ ८ ९ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सावडादेवी दुग्ध / नोरआ / १८२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे सावडादेवी 
सहकारी , 

दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , मूर , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / अजीआर / १४४ ९ / १ ९९ ३ , दिनांक 
९ फेब्रुवारी १ ९९ ३ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / रासादेवी दुग्ध / नोंरआ / १८४ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे रासादेवी 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , तळवडे , ता . राजापूर 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / ओजीआर / १४४६ / 
१ ९ ८६ , दिनांक २५ एप्रिल १ ९ ८६ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / दूधसागर दुग्ध / नोरआ / १८३ / २०२१.– 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे दूधसागर 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , गोवळ , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरजेआर / ओजीआर / १४४१ / 
१ ९ ८५ , दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९ ८५ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / ओणी परिसर दुग्ध / नोरआ / १७८ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
ओणी आणि ओणी परिसर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
ओणी , ता . राजापूर जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / 

/ १५२ , दिनांक ३० जुलै १ ९ ८ ९ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / गोकूळ दुग्ध / नोरआ / १६२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे गोकुळ 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , आंबवपोंक्षे , ता . संगमेश्वर 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / असजीआर / अजीआर / ओ / 
१२६१ / डी / १ ९९८-१९९९ , दिनांक १६ डिसेंबर १ ९९ ८ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कल्पेश्वर दुग्ध / नोरआ / १६४ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे कल्पेश्वर 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , कळंबुशी , ता . संगमेश्वर 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / असजीआर / ओजीआर / ओ / 
१२६३ / डी / १ ९९८-१९९९ , दिनांक १३ जानेवारी १ ९९९ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / आमनाएश्वर दुग्ध / नोरआ / १६३ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
आमनाएश्वर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , बुरंबाड , ता . 
संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / असजीआर / 
ओजीआर / ओ / १२६२ / डी / १ ९९८-१९९९ , दिनांक ७ जानेवारी १ ९९९ , 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कामधेनू दुग्ध / नोंरआ / १६५ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे कामधेनू 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , बेनी बु . , ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / अलजेओ / अजीआर / ओ / 
१३८१ / डी / ९ ४ , दिनांक १८ मार्च १ ९९ ४ , या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / जुगाईदेवी दुग्ध / नोरआ / १६६ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्री जुगाईदेवी 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , व्हेळ , ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / अलजेओ / अजीआर / ओ / 
१३७५ , दिनांक ६ मार्च १ ९९ १ , या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री सिद्धीभेरी दुग्ध / नोरआ / १६८ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री सिद्धीभेरी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , व्हेळ , ता . 
लांजा , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजेओ / ओजीआर / 
ओ / १३७६ , दिनांक २८ ऑक्टोबर १ ९९ १ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / भांबेड दुग्ध / नोंरआ / १६७ / २०२१.– 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे श्री लक्ष्मी 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , भांबेड , ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / / ३३३ , दिनांक 
१३ मार्च १ ९ ६ ९ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री केदारलिंग दुग्ध / नोरआ / १६ ९ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी , या आदेशाद्वारे 
श्री केदारलिंग सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , हर्दखळा , 
ता . लांजा , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजेओ / अजीआर / 
ओ / १३८४ , दिनांक २४ फेब्रुवारी १ ९९ ७ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्री केदारलिंग दुग्ध / नोरआ / १७० / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्री केदारलिंग सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , हर्दखळा , 
ता . लांजा , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजेजे / ओजीआर / 
ओ / १३८४ , दिनांक २४ फेब्रुवारी १ ९९ ७ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / नवलाई दुग्ध / नोरआ / १७२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे नवलाई 
सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , माजळ , ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजेओ / अजीआर / ओ / १३८७ , 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९९ ७ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / दुग्धसागर दुग्ध / नोरआ / १७१ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे दुग्धसागर 
सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , भडे , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजे ओ / ओजीआर / ओ / १३८२ , 
दिनांक १८ मार्च १ ९९ ४ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / रमाई दुग्ध / नोरआ / १७३ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे रमाई , 
सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , सालपे बौद्धवाडी , ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एलजेओ / ओजीआर / ओ / १३८८ , 
दिनांक ६ मे १ ९९ ८ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


